राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत 
जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन 


२०२०-२१ साठी प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी -२०२०/प्र.क्र.१७६ /आरोग्य-३ 


१० वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२० 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 


दि.०५.०१.२०१७ 


x 


आयुकक्‍्त,आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- राआशिवसं/प्रसिध्दि/प्रशा.मा. 


२०२०-२१/३९२४/२०२०,दिनांक १७.०७.२०२०. 


३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे क्रमांक- वृत्तचित्र-२०२०/९० PIP2020-29/ 


का-७/२९३०, दि.१४.०७.२०२०. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी 2020/H.H. १७६/आरोग्य 3 


शासन निर्णय: 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (९५॥॥) अंतर्गत जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन -सन २०२०-२१ 


अंतर्गत खालील जनजागृती व प्रसिध्दी उपक्रमास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने संदर्भ क्र.३ 


नुसार मान्यता दिली असून सदर कार्यक्रमास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Sr. | तण 0०56 कार्यक्रमाचे नाव मिडीयाचे प्रकार प्रस्तावित | एकुण निधी 
No. निधी र). रु. 
लाखात( | लाखात( 
i 99.8.9 माता आरोग्य (Matemal | दूरदर्शन १३.५६ ७२.७१ 
क, खाजगी टीव्ही चॅनल्स ४०.५५ 
सोशल मिडीया १८.६० 
एसटी स्टँड ऑडिओ २३.०४ 
रेल्वे स्टेशन एलईडी २३.३२८ 
दूरदर्शन ८.१३६ 
२ ११.५.१ | बाल आरोग्य (ChildHealth) | खाजगी टीव्ही चॅनल्स ४८.६६ | २११.०६४ 
बस शोल्टर नवी मुंबई पुणे / ३३.१५ 
वर्तमानपत्रात जाहीरात ७४.०० 
सोशल मिडीया ०.७५ 
बस शोल्टर नवी मुंबईपुणे / १३.०० ३३.०० 
बाल आरोग्य इतर (Other 
३ ११.५.४ अँटो रिक्षा २०.०० 
Child Health) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी 2020/H.H. १७६/आरोग्य 3 


Sr. | ११ 0०066 कार्यक्रमाचे नाव मिडीयाचे प्रकार प्रस्तावित | एकुण निधी 
No. निधी रु). रु. 
CREA । लाखात( 
| दूरदर्शन ६.७८ 
PSI कल्याण  )Family 
8 ११.६.१ खाजगी टीव्ही चॅनल्स ८१.१० १५२.८८ 
Planning) 
Set रिक्षा ६५.०० 
दूरदर्शन २७.१२ 
खाजगी टीव्ही चॅनल्स ८१.१० 
खाजगी एफएम वाहिनी २८.६० 
नियमित लसीकरण 
4 99.2.9 आकाडावाणी २०.४० २७४.१२ 
(Routine Immunization) - 
एस टी बस पॅनल ७४.१० 
कम्युनिटी रेडिओ ६.८० 
बॅनर्स होडिंग्ज / ३६.०० 
खाजगी एफएम वाहिनी २०.०० 
g 99.8.9 | PCPNDT ४०.४० 
आकाडठावाणी २०.४० 
| खाजगी एफएम वाहिनी १४.३० 
रक्‍तसंक्रमण व रक्‍तविषयक 
आकाडठावाणी १७.०० 
9 ११.१०.१ | आजार )Blood Services & ——— (9६.०५ 
शासकीय होर्डिंग्ज २६.२५ 
Disorders) 
वर्तमानपत्रात जाहीरात १८.५० 
राष्ट्रीय कर्णबधिरत्व प्रतिबंध | गॅन्ट्रीज 94.00 
८ ११.११.१ |व नियंत्रण कार्यक्रम ११.०० 
(NPPCD) 
राष्ट्रीय किटकजन्य आजार | खाजगी एफएम वाहिनी १८.५९ 
९ ११.१५.१ १८.५९ 


नियंञण कार्यक्रम हिवताप 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी 2020/H.H. १७६/आरोग्य 3 


Sr. | ११0066 कार्यक्रमाचे नाव मिडीयाचे प्रकार प्रस्तावित | एकुण निधी 
No. निधी रु). रु). 
SISTA | लाखात( 
(NVBDCP — Malaria) 
डेंगू व चिकूनगुनिया | सिनेमागृहात जाहीरात ३७.०० 
pe ११.१५.२ ३७.०० 
(Dengue & Chikungunya) 
aa | 99.94.3 | OS (8 शासकीय होर्डिंग्ज ९.६१ ९.६१ 
वृत्तपत्रात जाहीरात १५.११२ 
खाजगी एफएम वाहिनी २४.०० 
रेल्वे इनसाईड पॅनल १२.५० 
राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन | खाजगी टीव्ही चॅनल्स ९०.०० 
१२ ११.१७.१ ल २२७.८२ 
कार्यक्रम (RNTCP) HPCL होडिंग्ज / जिल्हा) | ३६.०० 
(तालुका 
रेल्वे स्टेशन एलईडी २३.३२८ 
सोशल मिडीया २६.८८ 
राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य | आकाठवावाणी ११.९० 
१३ ११.१९.१ = ७४.९० 
कार्यक्रम (NMHP) खाजगी टीव्ही चॅनल्स ६३.०० 
राष्ट्रीय वृध्दापकाळ शुश्रुषा | आकाडावाणी ११.९० 
१४ ११.२०.१ २१.२० 
कार्यक्रम (NPHCE) सोशल मिडीया ९.३० 
दूरदर्शन १०.८४८ 
| ae खाजगी टीव्ही चॅनल्स ३६.०० 
राष्ट्रीय तंबाकू नियंञण 
१५ ११.२१.१ एअरपोर्ट डिजीटल डिस्ल्पे १८.८५०५ | ८९.७० 
कार्यक्रम (NTCP) 
बोर्ड 
खाजगी एफएम वाहिनी २४.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी 2020/H.H. १७६/आरोग्य 3 


Sr. | ११0०66 कार्यक्रमाचे नाव मिडीयाचे प्रकार प्रस्तावित | एकुण निधी 
No. निधी रु). रु. 
SRSA | लाखात( 
राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेहा, । आकाशवाणी २५.५० 
Bel व रक्‍तवाहिन्या विषयक | एअरपोर्ट डिजीटल डिस्ल्पे १७.३४२४६ 
१६ ११.२२.१ वक ४२.८४ 
आजार व पक्षाघात ध | बोर्ड 
कार्यक्रम (NPCDCS) १ 
राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेहा, | वृत्तपत्रात जाहीरात १५.१० 
हद्य व रक्‍तवाहिन्या विषयक | दूरदर्शन ६.७८ 
१७ ११.२२.३ ae = ७५.८८ 
आजार व पक्षाघात ध | खाजगी टीव्ही चॅनल्स ५४.०० 
कार्यक्रम (NPCDCS) २ 
दूरदर्शन ५.४२४ 
१८ । ११.२४.४.२ | NOHP रेल्वे स्टेशन एलईडी १५.५५२ | ३३.९७६ 
एस टी बस पॅनल १३.०० 
इतर प्रसिध्दी १०४टोल फ्री) | रेल्वे स्टेशन एलईडी ११.६६४ 
१९ | ११.२४.४.९ ११.६६ 
(प्रमोशन 
दूरदर्शन २४.६९६ 
२० | ११.२४.४९ | MEMS - ३७.६९६ 
एस टी पॅनल १३.०० 
२१ कार्यक्रम निहाय एकुण मंजुर क्रिएटिव्ह ४२.६८ ४2.66 
एकुण १५९४.७६ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी 2020/H.H. १७६/आरोग्य 3 


२. वर नमूद विविध उपक्रमांसाठी आवश्‍यक रु.१५९४.७६ लाख इतका खर्च सन २०२०-२१ या 


वर्षाकरीता मंजूरी असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत (FMR CODE 11.0 IEC-BCC) 


जनजागृती कार्यक्रम अंतर्गत मंजुर निधी रक्‍कम रु. ४९९६.८७ लाख या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर उपक्रमास महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांनी दि.१४ जुले, 


२०२० रोजीच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात 


आली आहे. 


४. सदर निधीची वापर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानतंर्गत केंद्रशासानाच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे 


करण्यात येण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची 


देयके अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फळक, एसटी बस पॅनल तसेच एसटी 


बसमधील सीटबॅक, एसटी स्टँडवरील होर्डींग, प्रवासी रिक्षा पॅनल, रेल्वे डिस्प्ले, एसएमएसव्दारे 


संदेश, सिनेमागृहात प्रसिध्दी, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व उपक्रमांची 


प्रत्येक ठिकाणी पुर्ण करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत खात्री करुन घेण्यासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 


तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था तयार करावी. तद्रंतरच देयक अदा 


करणेबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी 2020/H.H. १७६/आरोग्य 3 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम भाग-२, 


दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८,भाग पहिला, 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच शासन निर्णय, उद्योग व ऊर्जा 


विभागाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर,२०१६ अन्वये सर्व अटी व aid नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


७9, सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१८०१२४८७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


, Digitally signed by 
Roshani Dinesh 
Roshan" 
. DN: CN = Roshani_ 
Dinesh, cnet genesis 
O = Government Of 


Kad a an Maharashtra, OU = 


Public Health 
. Department 
Pati | Date: 2020.12.21 
15:21:43 +05'30" 


(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. महाळेखापाल-१/ 2, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी 2020/H.H. १७६/आरोग्य 3 


३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 


४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 
६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 


९. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


